अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने 
दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन शैक्षणिक वर्ष 
२०२१-२२ पासून विद्यमान शासकीय, शासन 
अनुदानित, विद्यापीठ संचलित संस्था/ 
महाविद्यालयाच्या नावामध्ये बदल करणे व 
विद्यमान संस्थेमध्ये सध्या सुरु असलेल्या 
अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास 
शासनाची मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१२३/तांशि-४, 
खो.क्र.४४१, चौथा मजला,मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा : संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. २/एनजीसी/मान्यता/ 
२०२१/६५३, दिनांक २६/०७/२०२१. 


श्रस्तावना : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन संचालक, तंत्र 
शिक्षण यांनी वर नमूद दिनांक २६/०७/२०२१ च्या पत्रान्वये शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून 
विद्यमान शासकीय, शासन अनुदानित, विद्यापीठ संचलित संस्था/महाविद्यालयाच्या नावामध्ये 
बदल करणे व विद्यमान संस्थेमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल 
करण्यासाठी प्रस्तावित केळे आहे. 


संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून 
सोबतच्या Annexure - A व Annexure - 8 मधील संस्थांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
विद्यमान शासकीय, शासन अनुदानित, विद्यापीठ संचलित संस्था/महाविद्यालयाच्या नावामध्ये 
बदल करणे व विद्यमान संस्थेमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दळिलीयांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
संचालक, तंत्र शिक्षण यांनी प्रस्तावित केल्याप्रमाणे, शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून सोबतच्या 
Annexure - A व Annexure - 8 मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अनुक्रमे विद्यमान शासकीय, शासन 
अनुदानित, विद्यापीठ संचलित संस्था / महाविद्यालयाच्या नावामध्ये बदळ करणे व विद्यमान 
संस्थेमध्ये सध्या सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमाच्या नावात बदल करण्यास शासनाची मान्यता 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०२१/प्र.क्र.१२३/तांशि-४ 


देण्यात येत आहे. तथापि, याकरीता सदर संस्थेस शासनाकडून कोणतीही नवीन पदे मंजूर 
करण्यात येणार नाहीत अथवा अनुदान दिले जाणार नाही. 


Se हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~ www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८१०१३४६५६०३०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sanjay Audumbar 
Dharurkar 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

सर्व सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) . 

कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि. रायगड 

कुलसचिव,संबंधित विद्यापीठे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) . 

संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, ७ वा मजला, 
चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली ११०००१. 

सहाय्यक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्य बळ विकास मंत्रालय (शिक्षण विभाग), 
नवी दिल्ली. 

विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, इंडस्ट्रियल 
इन्शुरन्स बिल्डिंग, दुसरा मजला, चर्चगेट, मुंबई. 

निवडनस्ती/तांशि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


Annexure A 
Higher and Technical Education Department, Government Resolution No. TEM-2021/C.R.123/TE-4, DATED : 10th August, 2021 


Institute एता ति Existing Name of the 


: New Name of the Institue InstituteAddress District 
Code Institute 


6003 =| 1-507469561 |Department of DEPARTMENT OF SOLAPUR UNIVERSITY, SOLAPUR 


Management, Solapur |MANAGEMENT, PUNYASHLOK |SOLAPUR-PUNE HIGHWAY, 
University AHILYADEVI HOLKAR KEGAON, SOLAPUR 
SOLAPUR UNIVERSITY, 
SOLAPUR 


Page 1 of 1 


PERMANEN 
TID 


CURRENT_INSTI 
TUTE_NAME 


Annexure B 


Higher and Technical Education Department, Government Resolution No. TEM-2021/C.R.123/TE-4, DATED : 10th August, 2021 


INSTITUTE_DISTRI 
CT 


INST_TYPE 


PROGRAMME 


AFFILIATING_U 
NIVERSITY 


LEVEL_OF_COU |EXISTING COURSE 


RSE 


NAME 


REVISED COURSE 
NAME 


APPROVED_IN 
TAKE 
_20_21 


APPROVED_INT 
AKE_21_22 


1-35681791 


GOVERNMENT 
COLLEGE OF 
ENGINEERING, 
AURANGABAD 
(ACADEMIC 
AUTONOMOUS) 


AURANGABAD 


Government 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


Dr. Babasaheb 
Ambedkar 
Marathwada 
University, 
Aurangabad 


UNDER 
GRADUATE 


ELECTRONICS (PT) 


ELECTRONICS AND 
TELECOMMUNICATIONS 
ENGINEERING 


1-43398721 


1-43398721 


SYDENHAM 
INSTITUTE OF 
MANAGEMENT 
STUDIES AND 
RESEARCH AND 
ENTREPRENEURS 
HIP EDUCATION 
(SIMSREE) 


SYDENHAM 
INSTITUTE OF 
MANAGEMENT 
STUDIES AND 
RESEARCH AND 
ENTREPRENEURS 
HIP EDUCATION 
(SIMSREE) 


MUMBAI CITY 


MUMBAI CITY 


Government 


Government 


MANAGEMENT 


MANAGEMENT 


Mumbai University, 
Mumbai 


Mumbai University, 
Mumbai 


POST 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


MASTERS IN 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
(MARKETING 
MANAGEMENT) (PT) 


MANAGEMENT (PT) 


MASTER IN MARKETING 
MANAGEMENT 


MBA(FINANCIAL 
MANAGEMENT) 


1-5149491 


1-5149491 


VEERMATA 
JIJABAI 
TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE 


VEERMATA 
JIJABAI 
TECHNOLOGICAL 
INSTITUTE 


MUMBAI CITY 


MUMBAI CITY 


Govt aided 


Govt aided 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


Mumbai University, 
Mumbai 


Mumbai University, 
Mumbai 


UNDER 
GRADUATE 


POST 
GRADUATE 


Production Engineering 


Electronics Engineering 


PRODUCTION 
ENGINEERING 
(SANDWICH) 


INTERNET OF THINGS 


1-14626132 


COLLEGE OF 
ENGINEERING, 
PUNE 


Government 


ENGINEERING AND 
TECHNOLOGY 


Savitribai Phule 
Pune University 


Page 1 of 1 


POST 
GRADUATE 


Artificial Intelligence and 
Robotics 


ROBOTICS & 
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 


